Reg . No . NPCITY/236/ 2015- 17 


AMITATAR 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ३, अंक ७] गुरूवार ते बुधवार, मार्च १६-२२ , २०१७/ फाल्गुन २५ , शके १९३८ - चैत्र १, शके १९३९ [ पृष्ठे २, किंमत : रुपये ८.०० 

स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अ - अमरावती विभागीय पुरवणी 


( भाग चार- ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व 
पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपालिका बरो , जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 

लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


भाग १ - अ ( अ .वि . पु .). म . शा . रा ., अ . क्र . ३१ . 

अध्यक्ष , नगर परिषद , यांजकडून 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ चे कलम ३७ नुसार दिग्रस शहर मंजूर विकास योजनेतील 

किरकोळ फेरबदलाचा प्रारुप प्रस्ताव 


क्रमांक बांधकाम विभाग- नपदि-८७३ - २०१७. 


दिग्रस शहराकरिता मा . संचालक , नगर रचना विभाग, महाराष्ट्र शासन, पुणे यांचे अधिसूचना क्रमांक डी . पी . दिग्रस ( सु )-टि . पी . एस.- २७११ 
११७२-प्र .क्र . ११- २०११-नवि ३० , दिनांक ३ एप्रिल २०१२ अन्वये विकास योजना मंजूर करण्यांत आली आहे . तसेच सुधारित -२, दिनांक १५ मे 
२०१२ पासून योजना मंजूर करण्यात आली आहे . 


दिग्रस नगर परिषदेने विशेष सभा दिनांक २९ ऑगस्ट २०१६ मधिल ठराव क्रमांक २२( १ ) अन्वये महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , 
१९६६ चे कलम ३७ अन्वये दिग्रस शहराच्या विकास योजना आराखड्यात खालीलप्रमाणे किरकोळ फेरबदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे . 


( १ ) दिग्रस शहर शे . स . नं ./ गट नं . ४७/ २अ व ४७/ २ब कृषी क्षेत्रात समाविष्ट असलेले सदर शेत जमीन निवासी उपयोगी करणे . 


वरीलप्रमाणेकिरकोळ फेरबदलाचा प्रारुप आराखडा नगर परिषद कार्यालयात , कार्यालयीन वेळात , कामकाजाच्या दिवशी पहावयास उपलब्ध 
आहे . याबाबत कोणतेही आक्षेप अथवा सूचना करावयाच्या असल्यास हा जाहीरनामा शासकीय राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यापासून ३० दिवसांचे आंत 
मुख्य अधिकारी , नगर परिषद , दिग्रस यांचेकडे लेखी स्वरुपात सादर करावा . मुदतीत प्राप्त झालेल्या सूचनांवर अगर हरकतीवर उपरोक्त प्रस्ताव 
शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यापूर्वीविचार करण्यांत येईल . 


दिग्रस : 
दिनांक १० मार्च २०१७. 


सदफजहाँ मो . जावेद , 

अध्यक्ष , 
नगर परिषद , दिग्रस . 


अ . - एक - अ - १ ( १२७६ ). 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी, मार्च १६-२२ , २०१७/ फाल्गुन २५ , शके १९३८- चैत्र १, शके १९३९ 


HTT 9- 34 ( 31. 9 .g .). H . L. T., 37. 58 . 37 . 


BY PRESIDENT, MUNICIPAL COUNCIL 


Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 under Section 37 of Minor 

Modification Proposed Development Plan of Digras Town . 


No . PWD -MCD - 873 - 2017 . 


The Development Plan of Digras Town has been sanctioned by Director of Town 
Planning , Maharashtra State , Pune vide their Notification No. D . P . Digras (R )- TPS - 2711 
1172 - CA . No. 11- 2011- UD - 30 , dated 3rd April 2012 and revised DP has been sanctioned 
dated 15th May 2012 . The Municipal Council, Digras vide its Resolution No . 22 ( 1) dated 
29th August 2016 has resolved to make Minor Modification in the Development Plan of 
Digras Town under Section 37 of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 in 
the following reservation . 


( 1) Revenue Survey No . / Gat No . 47 / 2A & 47 / 2B land is under Agriculture Zone it is 

converted in Residential purpose. 


The plan showing the above modification is kept open for public inspection in office of 
Municipal Council , Digras during any office day. The suggestions and objections on the 
above purpose from all or any person shall be received by the Chief Officer , Municipal 
Council , Digras within 30 days from the publication of this notice in the Maharashtra 
Government Gazette . Any suggestion or objection on the above proposal so received will 
be considered before submitting it to the Government for sanction . 


Digras : 
Dated the 10th March 2017 . 


SADAFJAHA MHOD . JAVED , 

President, 
Municipal Council , Digras . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH 
GOSAVI, PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , CIVIL LINES, NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT 
PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI-400 004 . 


